लेखन साहित्य खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र २४/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई- ९४००००१ 
दिनांक: १० जून, २०२१ 
वाचा - 
१) शासन निर्ण क्रमांक वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २ ,दिनांक १७.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण - 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ 
शासन निर्णय- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध कार्यासनांसाठी साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. कार्यालयीन व लेखन साहित्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे: 


अ.क्र. | कार्यालयीन व लेखनसाहित्याचे नाव | मागणी करावयाची संख्या 
1१. | . | हायलाईटर ५० नग 
२. | लाल टॅग (लहान) १००० बन्डल 
३. | कॅेलक्यूलेटर ३ नग 
४. ट्रॉली 3 नग 
५. | पेपर शेडींग मशीन १ 
६. | होलमाक (प्रोटेक्टर) १०० बॉक्स 
७. ।स्टपलर पीन (छोटे) २० बॉक्स 
८. ।डूरासेल २० 
र्‌, लिफापे (छोटे) ५००० 
'मोठे) ५००० 
१०. | टेलिफोन SCH १० नग 
कि १. | पिवळे पोस्ट इट (छोटे) ५० 
(मोठे) Yo 
१२. | पंच (छोटे) १०० 
(मध्यम) 24 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र २४/नोंदणी शाखा 


अ.क्र. कार्यालयीन व लेखनसाहित्याचे नाव | मागणी करावयाची संख्या 

१३. | Has स्टम्प पड (शाई) 
(छोटे) ५० 
(मोठे) ५० 

१४. | एक्सटेन्ान बॉक्स १५ 

१५. | स्पाईक गाड २५ 

१६. | यू-पीन बॉक्स १० 

2 सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकौर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 


उद्योग-४ , दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट-(०१) 
(०१) सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (२२५१ ०४१८) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, 
भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन 
अनुक्रमांक ४५, नियम क्रमांक १६९ अन्वये मधील तरतुदीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०८१२२१०१२८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Naresh Manohar 


Naresh ake 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M a Nn O h a [| 2.5.4.20=0087db451e3c71f7d2fa59fe9eca 
7¢10c794788fbObddfcac65eccf4f637dbd4, 
serialNumber=99e6a2df96133e0946d7363 
25691173d33761635d82bb47f67ba70b5e 


Pp a t a Nn g e 53b90bf, cn=Naresh Manohar Patange 


Date: 2021.06.10 12:41:15 +05'30 


(नरेश म. पतंगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र २४/नोंदणी शाखा 


२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत), 

३. उपसचिव(नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 

५. अवर सचिव (रोख शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
६. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


